यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.४७/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- १७ मार्च, २०१८. 


पहा- १) न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती यांचे पत्र क्र.३८/२०१८, 
दि.१६.१.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 


आस्थापनेवरील ३ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक 
न्यायालय, अमरावती येथील ३ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई/पहारेकरी च्या ३ अस्थायी पदांना 
दि.१ मार्च, २०१८ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५ मार्च, २०१८ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.४७/का- नऊ 


oe 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०३१७११३५५५५२१२ असा आहे. हा ATT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti N 
hi 


DN: hte Law And 
Santosh Sampatti ७ णाली 
N ava g | re sa ber de2001 sel haa i aaa 


Date: 2018.03.17 11:36:26 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायाळय, अमरावती, 

३) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

४) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग व्यय-५, 
७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


